RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg . No. MCS /174/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ५०] 


सोमवार , ऑक्टोबर ९, २०१७/ आश्विन १७, शके १९३९ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ६९ । 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


. 


. 


याव्याता 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ 


आदेश 
क्रमांक रानिआ / मनपा -२०१७/ प्र. क्र . ५२ / का .- ५. – मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( सन १८८८ चा मुंबई ३ ) च्या 
कलम १९( ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ( १९४९ चा मुंबई ५९) च्या कलम ७- अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ या दिवशी अस्तित्वात असलेली महाराष्ट्र विधानसभेची मतदार यादी डिसेंबर - २०१७ मध्ये 
होणाऱ्या महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे अधिसूचित करण्यात 
येत आहे . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार , 


नि . ज. वागळे , 
प्रभारी उप सचिव , 
राज्य निवडणूक आयोग , 

महाराष्ट्र . 


भाग एक - अ - ( म .उ. वि .) - ६९ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


